RNI No. MAHBIL/ 2009/37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक २८ ( ३ ) ] 


शनिवार, एप्रिल ४ , २०१५ / चैत्र १४, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ६३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरु 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक ४ एप्रिल २०१५ 


चौक , मंत्रालय , 


अधिसूचना 


क्रमांक एडीएल . २०११/ प्र.क्र . ७०२/ गृनिभू . - मौ . दत्तपुर व मौ. भिवापुर, ता . जि . वर्धा क्षेत्र २४.८२ हेक्टर ही जमीन संपादनाची प्रक्रिया 
पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी प्राधिकृत करणे या विषयाबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण , भाग चार -ब , पृष्ठ क्र . ५ वर शासन 
अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग क्रमांक एडीएल . २०११ / प्र.क्र .७०२ / गृनिभू. दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. या 
अधिसूचनेमधील परिच्छेद १ मध्ये नमूद “ दिनांक २० जानेवारी २०१५ ” च्या ऐवजी दिनांक “ ४ फेब्रुवारी २०१५ ” असे वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सह सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ६३-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


